वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” 
यांचे नाव देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.३०१/रस्ते-८, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 

दिनांक : १० जुले, २०२३ 
प्रस्तावना :- 

मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २८.०६.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूचे 

नामकरण यापुढे “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” असे करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


area निर्णय :- 


वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूचे यापुढे “स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू” असे नामाधिकरण 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१०१५५३३६६३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAHUL TUKARAM : 
GIRIBUWA 


(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां., मंत्रालय, मुंबई 

१३) अपर मुख्य सचिव (नगर विकास विभाग-१), मंत्रालय, मुंबई 

१४) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग-२), मंत्रालय, मुंबई 

१५) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१६) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.३०१/रस्ते-८ 


१७) प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
२२) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२३) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


